अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी 
(वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ व नियम २००८ 
आणि सुधारीत नियम, २०१२ च्या अंमलबजावणीसाठी 
मानधन तत्वावर नेमणूक केलेल्या कंत्राटी मनुष्यबळाच्या 
मानधनवाढीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वहका-२०१८/प्र.क्र.६५/का-१४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:- ११ जून, २०१८ 
वाचा = 
१ अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ व नियम २००८ आणि 
सुधारित नियम २०१२. 
२) आदिवासी विकास विभाग झासन निर्णय, क्र. आविवि २००८/प्र.क्र.१०३/का.९, दि. १७ ऑक्टोबर, २००८ 
३) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. राज्यपा २०१५/प्र.क्र.३६/का-१६, दि. ३१ मार्च, २०१५ 
8) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. राज्यपा २०१५/प्र.क्र.५४/का-१६, दि. ३ जून, २०१५ 
) 
) 


५) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. राज्यपा २०१५/प्र.क्र.८६/का-१६, दि. ३ मार्च, २०१६ 

६) आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. आसंप्रस-२०१८/प्र.क्र.९/का-४ 
(स)/१३८, दि. २.५.२०१८ 

७) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. विकेंस-२०१६/प्र.क्र.१२/का-१९, दि. १ जून, २०१६ 

८) आदिवासी विकास विभाग, शासन आदेशा क्र.आस्था-२०१८/प्र.क्र.८८/का.१, दि. १३ एप्रिल, २०१८ 

९) आदिवासी विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.वहका- २०१८/प्र.क्र.४३/का-१४, दि. ११ मे, २०१८ 


प्रस्तावना - 


अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी ( वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ व नियम, 
२००८आणि सुधारित नियम, २०१२ ची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्र. २ अन्वये आयुक्‍त, आदिवासी विकास 
आयुक्तालय, नाशिक तसेच राज्यातील २६ जिल्हयांमध्ये जिल्हयाच्या व तालुक्यांच्या ठिकाणी समन्वयक, सहाय्यक 
समन्वयक व सहाय्यक यांची कंत्राटी पध्दतीने मानधन तत्वावर नियुक्‍ती करण्यांत आलेली आहे. सामुहिक 
वनहक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी यवतमाळ, पालघर, चंद्रपूर, नाशिक व रायगड या ५ जिल्हयांकरीता ५ व्यवस्थापक 
आणि २० तालुक्यांसाठी २० व्यवस्थापक यांची संदर्भ क्र. ३ अन्वये प्रायोगिक तत्वावर नेमणूक करण्यात आलेली आहे. 
तसेच संदर्भ क्र. ४ अन्वये ठाणे जिल्हयासाठी एक जिल्हा व्यवस्थापक आणि मुरबाड व शहापूर या दोन तालुक्यांसाठी 
दोन तालुका व्यवस्थापक यांची मानधन तत्वावर कंत्राटी पध्दतीने नेमणूक करण्यात आलेली आहे. त्याच धर्तीवर 
संदर्भ क्र. ५ अन्वये आदिवासी उपयोजनेंतर्गत असलेल्या नंदुरबार, धुळे, जळगांव, अहमदनगर, पुणे, अमरावती, 
नांदेड, गोंदीया, नागपूर, पालघर, नाशिक, यवतमाळ, गडचिरोली व चंद्रपूर या १४ जिल्हयातील ३ जिल्हा 
व्यवस्थापक ( जिल्हा- नंदुरबार, गोंदीया व गडचिरोली) व ३९ तालुक्यांसाठी ३३ तालुका व्यवस्थापक तसेच आयुक्त, 
आदिवासी विकास, नाशिक यांचे कार्यालयात १ व्यवस्थापक व अपर आयुक्त कार्यालय, आदिवासी विकास, नाशिक, 
ठाणे, अमरावती व नागपूर येथे प्रत्येकी १ असे एकूण ५ व्यवस्थापकांची तात्पुरत्या स्वरुपात मानधन तत्वावर नेमणूक 
करण्यात आलेली आहे. सदर मानधन तत्वावर नेमणूक केलेल्या कंत्राटी मनुष्यबळास वाढीव मानधन देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भ क्र. ६ अन्वये शासनास सादर 
केलेला आहे. प्रस्तुतचा प्रस्ताव विचारात घेऊन अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची 


शासन निर्णय क्रमांकः वहका-२०१८/प्र.क्र.६५/का-१४ 


मान्यता) अधिनियम, २००६ व नियम २००८ आणि सुधारीत नियम, २०१२ च्या अंमलबजावणीसाठी मानधन तत्वावर 
नेमणूक केलेल्या कंत्राटी मनुष्यबळास सुधारित मानधन लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

प्रस्तावनेत नमूद केल्यानुसार आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भ 
क्र. ६ अन्वये शासनास सादर केलेला प्रस्ताव विचारात घेऊन, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी 
(वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ व नियम २००८ आणि सुधारीत नियम, २०१२ च्या अंमलबजावणीसाठी 
मानधन तत्वावर नेमणूक केलेल्या कंत्राटी मनुष्यबळास संदर्भ क्र. ५ व संदर्भ क्र. ७ अन्वये अनुज्ञेय असलेल्या 
मानधनामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारित मानधन अदा करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | पदनाम व सद्याचे मुख्यालय शासन निर्णय क्र. विकेस- | सुधारित मानधन (रुपये) 
२०१६/प्र.क्र.१२/का-१९, दि. | ( एप्रिळ, २०१८ पासून अनुज्ञेय) 
१ जून, २०१६ अन्वये अनुज्ञेय 
मानधन (रुपये) 
| १_| २ ३ a cn 
सल्लागार (Consultant ) 40,000 ६०,००० (प्रवास खर्च प्रतिपुर्ती ) 
आयुक्त कार्यालय, पुणे 
२ | सल्लागार (Consultant ) ४२,००० ४५,००० (प्रवास खर्च प्रतिपुर्ती ) 
अपर आयुक्‍त कार्यालय नाशिक, 
ठाणे, अमरावती, नागपूर 
३ | मुख्य समन्वयक (आयुक्‍त कार्यालय, ४२,००० ४५,००० (प्रवास खर्च प्रतिपुर्ती ) 
पुणे) 
४ | समन्वयक (आयुक्त कार्यालय, पुणे) १९,५०० २५,००० 
५ | सहाय्यक (आयुक्‍त कार्यालय, पुणे) १०,४०० १६,००० 
६ । जिल्हा समन्वयक १५,६०० २२,००० 
सहाय्यक (जिल्हा/उपविभागीयस्तर) १०,४०० १६,००० 
८ | शिपाई ७,५०० ९,५०० 
अ.क्र. पदनाम व सद्याचे मुख्यालय शासन निर्णय क्र. राज्यपा | सुधारित मानधन (रुपये) 
२०१५/प्र.क्र.८६/का-१६, दि.३ ( एप्रिल, २०१८ पासून अनुज्ञेय) 
मार्च, २०१६ अन्वये अनुज्ञेय 
मानधन (रुपये) 
ea 2 3 PB 
व्यवस्थापक (आयुक्त HATA, FT ) 23,000 24,000 
2 । व्यवस्थापक २३,००० २५,००० 
अपर आयुक्त कार्यालय नाशिक, 
ठाणे, अमरावती, नागपूर 
३ | जिल्हा व्यवस्थापक ( जिल्हाधिकारी | 20,000 + २,५०० प्रवास खर्च | 22,000 + 3000 प्रवास खर्च 
कार्यालये) 
४ | तालुका व्यवस्थापक ( उपविभागीय | १५,००० + १,५०० प्रवास खर्च | १८,००० + २००० प्रवास खर्च 
अधिकारी कार्यालये / तहसील 
कार्यालये) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वहका-२०१८/प्र.क्र.६५/का-१४ 


२. उक्तविवरणपत्रातील रकाना क्र. ४ येथे नमूद केलेले सुधारित मानधन एप्रिल, २०१८ पासून लागू करण्यांत 
येत आहे. प्रस्तुत विवरणपत्रातील रकाना क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये विहीत केल्यानुसार सदर कंत्राटी 
मनुष्यबळाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या तसेच अटी व शर्ती जशाच्या तशा लागू राहतील. 
३. मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी दिलेल्या आदेशानुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी ( 
वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ व नियम, २००८ आणि सुधारित नियम, २०१२ मधील तरतुदींची 
अंमलबजावणी करुन प्रलंबित वनहक्क दावे व अपीले यांचा कालबध्द पध्दतीने ६ महिन्यात निपटारा होण्याच्या दृष्टीने 
संदर्भ क्र. ९ येथील शासन परिपत्रकान्वये विशेष "वनमित्र मोहिम" राबविण्यात आली आहे. प्रस्तुत मोहिमेअंतर्गत उक्त 
कंत्राटी मनुष्यबळाने कालबध्द पध्दतीने केलेल्या उदिष्टयपुर्तीचा विचार "leo एजन्सी" या नात्याने आयुक्त, 
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी त्यांच्या कार्यमुल्यांकनात करावा. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०१८०६११११५९२६७७२४ असा आहे. हा निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Pandurang 0९९ covenant of Maharey लाता 


Development, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=136cc102e03660c61e3577e800c6edb8125d21d6c 


Mahadu Raut eee 
(पांडुरंग म. राऊत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 
मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सचिव, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रधान सचिव (कृषी व पदुम), मंत्रालय, मुंबई 
. सचिव (वने, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 
९. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), १/२, महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर 
qo. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
११. आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,नाशिक 
१२. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक, नागपूर,अमरावती 
१३. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
१४. सर्व जिल्हाधिकारी 
१५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व 
१६. सर्व जिल्हा काषोगार अधिकारी. 
१७. सर्व उपविभागीय आधिकारी 
१८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
१९. अवर सचिव (का.६)/कक्ष अधिकारी (का.१९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.३२ 
२०. सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कार्या.अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
२१. निवडनस्ती(का.१४ आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc “८७ A OO 


ae 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


